मुंबई शहरामध्ये कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या 
सीसीटीव्ही प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी 
करण्यासाठी प्रकल्प देखरेख समिती (Project 
Monitoring Committee) गठीत 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११५/प्र. क्र.२६/पोल-३ 
जागतिक व्यापार केंद्र, 30 वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २७ फेब्रुवारी, २०१५ 


शासन निर्णय: 

मुंबई शहरात सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी संदर्भात दि.७.२.२०१५ रोजी महाराष्ट्र 
शासन आणि मे. लार्सन अंड ga कंपनी यांचे दरम्यान करार करण्यात आला आहे. सदरहू 
करारानुसार मे. लार्सन अँड टुब्रो कंपनीस दि.७.२.२०१५ चे पत्रान्वये कार्यादेश देण्यात आले आहेत 
मुंबई शहरात सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमळबजावणीसंदर्भात खालीलप्रमाणे प्रकल्प देखरेख 
समिती Project Monitoring Committee गठीत करण्यात येत आहे. 


१) अपर मुख्य सचिव (गृह) --  झध्यक्ष, 
२) पोलीस आयुक्त, मुंबई “३ Wa, 
३) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका -- सदस्य, 
४) प्रधानसचिव, माहिती तंत्रज्ञान -- सदस्य, 
५) सह पोलीस आयुक्‍त (वाहतूक), मुंबई -—- Wee, 
६) सचिव, गृह (विशेष) -—- रोंदरंयं, 
७ प्रकल्प अंमलबजावणी सल्लागार (प्राईसवॉटर 
कूपर) चा प्रतिनिधी -- सदस्य, 
८) प्रणाली एकात्मिक (System Integrator) चा 
मे. लार्सन अँण्ड cal कं) प्रतिनिधी -- बाहय सदस्य 
९) उपसचिव (पोल-३ सदस्य-सचिव 


२. सदरहू समितीने प्रकल्पाच्या प्रगतीवर वेळोवेळी देखरेख करावी करावी व प्रकल्प विहीत कालावधीमध्ये 
कार्यान्वित होण्यासाठी कार्यप्रगतीचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११५/प्र.क्र.२६/पोल-3 


पक सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०२२७१५२९५६१८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KADAM 


KA D A M DATTATRAY HANMANT 


DN: CN = KADAM DATTATRAY 


D A TTA T R AY Ma haste, © r GOVE RNMENT 


OF MAHARASHTRA, OU = 


HANMANT फटकळ र 0,०3० 


(द. ह. कदम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

३. प्रधानसचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. सचिव, गृह (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

५. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 

६. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

७. सहपोलीस आयुक्‍त (वाहतुक), मुंबई पोळीस आयुक्तालय, मुंबई. 

८. मे. प्राईसवॉटर हाऊस Hue लि. मुंबई. 

९. मे. लार्सन अंड टुब्रो लि., एल अँड टी हाऊस, एन. एम. मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
१०.निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


